मागणी क्रमांक के-११ मुख्य लेखाशीर्ष “६८०१ 
वीज प्रकल्पांसाठी कर्जे, सन २०२२-२३ या 
आर्थिक वर्षातील अंतिम तरतूद व बचतीची 
रक्कम प्रत्यार्पित करणेबाबत (कार्यक्रम) 


महाराष्ट्र शासन 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 


शासन निर्णय क्र. बजेट-२०२३/प्र.क्र. २०(५)/ऊर्जा-३ 


मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक ३१ मार्च, २०२३ 


वाचा -: 


१) are निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
६ शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 


2) 
) 
) 

4) 


शासन निर्णय- 


क्र.संकिर्ण-२०२२/प्र.क.५६ /ऊर्जा-३, दिनांक ०५.०१.२०२३ 
क्र.पुनर्वि-२०२३/प्र.क.२४/ऊर्जा-३, दिनांक ३०.०३.२०२३ 
क्र.संकिर्ण-२०२२/प्र.क.५६ /ऊर्जा-३, दिनांक २३.०३.२०२३ 
क्र.संकिर्ण-२०२२/प्र.क.५६ /ऊर्जा-३, दिनांक २९.०३.२०२३ 
क्र.संकिर्ण-२०२२/प्र.क.५६ /ऊर्जा-३, दिनांक ३०.०३.२०२३ 
क्र.पुरमा-२०२२/प्र.क.१८ /ऊर्जा-३ दिनांक ३१.०३.२०२३ 


सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात मागणी क्रमांक के-११, मुख्य लेखाशिर्ष ६८०१ वीज प्रकल्पांसाठी 
कर्जे अंतर्गत केलेल्या एकूण कार्यक्रमांतर्गत तरतूद रुपये ७६३,२६,१९,०००/- (रुपये Maat AAS 
कोटी सव्वीस लाख एकोणीस हजार फक्त ) तरतूद असून रु. ७६०,२६,१८,००० /- अंतिम अनुदान/ 
तरतूद ठेवण्यात येत असून रुपये ३००,०१,०००/- प्रत्यार्पित करण्यास व राखीव लेखाशिर्षात जमा 
करण्यास शासन मंजूरी देत आहे. प्रत्यार्पित करण्यास व राखीव लेखाशिर्षात जमा करण्यास शासन 


मंजूरी देत आहे. बचतीची उपश्ीर्षवार विभागणी व कारणे खालीलप्रमाणे आहेत. (रक्‍कम 
हजारात) 
उपशीर्ष एकूण तरतूद अंतिम = | peat | प्रत्यार्पण 
तरतूद/ खर्च | बचत कारणे 
शिकावा आगा २ 3 3 4 
मागणी क्रमांक के-११, मुख्य लेखाशिर्ष मुळ १ ६१७९७४ | निरंक 
६८०१ वीज प्रकल्पांसाठी कर्जे, १९० | पुरवणी ३७९३८३ तरतूद 
सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना | TNT 5२३८५९० प्रत्यार्पीत 
कर्जे, (००(०४) सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी | १९१७९७४ करण्यात 
के.एफ डब्ल्यू जर्मन बँकेकडून महाराष्ट्र आली आहे. 
राज्य वीज निर्मिती कंपनीला कर्जे, 
(कार्यक्रम) (६८०१०६६५) 
५५ कर्जे व आगाऊ रकमा 
मागणी क्रमांक के-११, मुख्य लेखाशिर्ष मुळ ०० ६७९०००० | ३०००० | केद्र 
६८०१ वीज प्रकल्पांसाठी कर्जे, १९० पुरवणी शासनाने 
सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना 2290९0 प्रकल्पाला 
कर्जे, (०१) केंद्र शासनाकडून विशेष पुनव 4220000 मान्यता न 
wera योजनेंतर्गत बिनव्याजी कर्ज | १7०० दिल्याने 


(०१)(०१) महानिर्मिमी, महापारेषण व 


तरतूद 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-२०२३/प्र.क्र. २०(५)/ऊर्जा-३ 


उपशीर्ष एकूण तरतूद अंतिम ।प्रत्यार्पित । प्रत्यार्पण 
तरतूद/ खर्च | बचत कारणे 
a ee २ ३ 8 4 
महावितरण कंपनीच्या पाभूत प्रत्यार्पीत 
प्रकल्पांसाठी बिनव्याजी कर्ज (योजना- करण्यात 
भाग-१), (कार्यक्रम) (६८०१०७१८) आली आहे. 
५५ कर्जे व आगाऊ रकमा 
मागणी क्रमांक के-११, मुख्य लेखाशिर्ष मुळ १ १९४६४४ | लाक्षणीक 
६८०१ वीज प्रकल्पांसाठी कर्जे, १९० पुरवणी २४६१५ तरतूद 
सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना | पुरवणी १७००२९ प्रत्यार्पीत 
कर्जे, (००(०६) ग्रीन एनर्जी कॉरीडॉर | १४ १९४६४५ करण्यात 
प्रकल्पांतर्गत  के.एफ.डब्ल्यू जर्मन आली आहे. 
बँकेकडून महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण 
कंपनीला कर्जे, (कार्यक्रम) 
(६८०१०७०९) 
५५ कर्जे व आगाऊ रकमा 
एकूण २८०१ ७६३२६१९ ७६०२६१८ | ३०००१ 


सदर शासन निर्णय शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून 
त्याचा सांकेतांक क्र. २०२३०४२८१२०५५३२६१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकीत करून 
काढण्यात येत आहे. 


— च्या दवाय NANASAHEB 
महाराष्ट्राचे राज यांच्या आदेशानुसार व | 


RAJARAM DHANE 


(ना. रा. ढाणे) 
शासनाचे अवर सचिव 


प्रत :- 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२० 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-२, नागपूर 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मीती कंपनी मर्या., प्रकाशगड,वांद्रे (पूर्व), मुंबई 
. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या., प्रकाशगंगा,वांद्रे (पूर्व), मुंबई 
५ व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य होल्डिंग कंपनी मर्या., एचएसबीसी, फोर्ट, मुंबई-५१ 
६ अधिदानव लेखा अधिकारी, (अराप / रालेवि-१), अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 
७ निवासी लेखा अधिकारी, वांद्रे (पूर्वी मुंबई४०० ०५१ 
८ अवर सचिव (रोख), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
९ कक्ष अधिकारी (प्रशासन-१), उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय मुंबई-३२ 
१० वित्त विभाग, /(अर्थसंकल्प-१३ / साधनसंपत्ती /साऊ / व्यय-१६) मंत्रालय, मुंबई, ३२. 
११ नियोजन विभाग (का.१४६१), मंत्रालय मुंबई ४०००३२. 
१२ निवडनस्ती (ऊर्जा-३) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


